गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र. ११७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) 
(सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे 
पत्र क्र. मंत्री/वि.नि.व वने/नोट/व्ही.आय.पी./जनरल/१९८६, 
दि.२२/०८/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(वार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र“अ“मध्ये 
दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या 
क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ०९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित”म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,गडचिरोली यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या 
पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२८१५४११५९८१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


क Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 
A Pp k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning Department, 
Smita FrakKasn io ilies 
2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a43020eb0461 
2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D47 2EB2C8EEBSFE6CF 
a Wa e 53D81F22BFE3FBOD9, cn=Asmita Prakash Gawade 
Date: 2019.08.28 15:48:33 +05'30' 
(अस्मिता गावडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.११७/का.१४८१-अ, 


४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुकत, नागपूर विभाग, नागपूर 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग,नागपूर 

१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

१३.निवडनस्ती, का-१४८१अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.११७/का.१४८१-अ, 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०१९/प्र.क्र. ११७/का.१४८१-अ, 
दिनांक : २८ ऑगस्ट , २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विशेष निमंत्रित:- 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
___१. | श्री. बाबुराव जसुजी कोहळे मु.पो. आष्टी, जि.गडविरोली 
२. | श्री. स्वप्नील श्रीराम वरघंटे रा. चामोर्शी जि. गडचिरोली 
3 श्री. किसन नागदेवे रा. देसाईगंज वडसा, जि. गडचिरोली 
४. श्री. प्रकाश सावकार पोरड्डीवार रा. आरमोरी, जि. गडचिरोली 


ल 
ae 
व 


श्री. रविन्द्र रंगय्याजी ओल्लालवार 


मु.पो.बोरी, ता. अहेरी जि. गडचिरोली 


श्रीमती. प्रज्ञाताई धिरज उराडे 


६. श्री. रविकिरण झामराव समर्थ मु.पो.आरमोरी जि. गडचिरोली 
७. श्री. प्रशांत पुंडलिकराव वाघरे गडचिरोली 

८. | श्री. रमेश विठोबाजी भुरसे गडचिरोली 

९. 


रा. चामोर्शी, जि. गडचिरोली 


३३३कसयययकसकवककशकिवाकमसससििमसूककसकमकिककवपषपिकमरविसकिकिमकवमककबषसषमवकककवमायकाषवमस्या 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


